प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता. 

सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचडी-२०१८/प्र.क्र.४२९/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०१९. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/सरुधु/वाहन खरेदी 
प्रस्ताव/३-म/२०६२५/१८, दिनांक : २६.१२.२०१८. 

५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांचे पत्र क्र. 

जिनिस/जिवायो/१८-१९/संस-१/सरू/प्रमंआ/२५८६, दिनांक ३१.१०.२०१८. 


वाचा: १ 


— 


शासन निर्णय :- 


सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे या संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन 


समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रुपये २.०० कोटी इतके 


अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. सदर अनुदानातून एकूण रुपये १,५४,२७,७८२/- (अक्षरी रुपये एक 


कोटी चोपन्न लक्ष सत्तावीस हजार सातशे ब्याऐंशी wad इतक्या रकमेची खालील तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०१८/प्र.क्र.४२९/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ foes प्रति नग किंमत 
= यंत्राचे नांव ग ७ का किंमत । मान्यतेची 
रक्‍कम 
a | एलाइजा RS, वाठार, शहोकर 09 | ४,२५,००० ४,२५,००० ४,२५,००० 
2 । अँटोमेटेड इलेक्ट्रिइट ०१ १,९०,००० १,९०,००० १,९०,००० 
अँनाळायझर 
३ | डयुल डेस्क पर GAAS टॉप-२ | ३०० ७,९०० | 23,90,000] २३,७०,००० 
सिटर 
४ |v बीच सिगंल । २५० 2,€32 (9,02 000 (9,02 000 
कॅपेसीटी 
५ ।बींच टू सिटर पावडर कोटेड | ७५ ८,७७३ ६,५७,९७५ ६,५७,९७५ 
wre fag मरीन प्ले टॉप-२ 
परफेक्ट सिट 
६ । ऑफीस टेबळ एक्सीकेटीव्ह | १५ १५,१६३ २,२७,४४५ २,२७,४४५ 
टाईप 4x2, 4x2, ७५ 
७ ।रिल्हाल्वीगं चेअर (एक्झीकेटीव्ह। 2 २२,९५० ४५,९०० ४५,९०० 
टाईप) 
८ ।लाकडी स्टुल सनमायका टॉप | Yo २,४५० १,२२,५०० १,२२,५०० 
(ESS साईज) 
९ | इक्झीकुटीव टेबल (ESS) re a २६,५०० २६,५०० २६,५०० 
| do | गारबेज कंटेनर (लहान साईज) १७ १७,५०० २,९७,५०० २,९७,५०० 
११ | SRT टेबल (TESS साईज) २ ९,८०० १९,६०० १९,६०० 
१२ स्टील रॅक 3x3 २ १५,००० ३०,००० ३०,००० 
१३ | जाईट चेअर सेट (३ चेअरसेट) २ १२,१०० २४,२०० २४,२०० 
१४ ।कार्डीयाक टेबल (ESS साईज २ १८,५०० ३७,००० ३७,००० 
विथ हाईट अॅडस्टटेबल 
फॅसीलळीटी वुडन टॉप विथ 
सॉलीड बेस फ्रीम विथ फोर वील 
१५ | रिल्हॉल्वीगं चेअर विथ हॅण्डल शि १८,९०० १८,९०० १८,९०० 
(बिगसाईज) 
१६ | एअर बेड (३०० सेमी x ९०्सेमी ,। ५ ८,९०० ४४,५०० ४४,५०० 
६.५ सेमी हाय टीच सर्जीकल 
पॉइंट इर्म्पोड sect डीसीबि टस 
पंप आणि मॅटरस सिस्टीम 
qo | सिपंल बॅचेस ४ सिटर Yo ५,९५० २,९७,५०० २,९७,५०० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०१८/प्र.क्र.४२९/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ foes प्रति नग — 
= यंत्राचे नांव ग ० ता किंमत । मान्यतेची 
रक्‍कम 

१८ । टि पॉय २ १६,५०० ३३,००० ३३,००० 

१९ | लहान कपाट १२७०»)९७५६)९४४० 8 92,400 ५०,००० ५०,००० 
एमएम 

२० स्टेप्स SSX ASA) एम एफ| ७ ८,९०० ६२,३०० ६२,३०० 
हाय टेंनिल स्टील 

२१ ।रिव्हल्वींग चेअर sadn) ५ १५,५०० ७७,५०० ७७,५०० 
(मेडीयम) 

२२ | डीलीवरी मनीकीम (स्टंडर्ड फुल शि ७१,५०० ७१,५०० ७१,५०० 
बॉडी) 

२३ | डिजिटल पीएच मीटर २ ३९,५०० ७९,००० ७९,००० 

२४ | रायटींग चेअर ६० ४,८३० २,८९,८०० २,८९,८०० 

24 | जॉइंट स्टील चेअर विथ हॅण्डल & १४,३०० ८५,८०० ८५,८०० 

२६ । लबटेबळ विदाऊट ड्रावर णं ७,४५० ८१,९५० ८१,९५० 
(स्टॅडडी 

२७ । काऊंटर विथ ड्रावर स्टॅंडर्ड) ६ १७,६०० १,०५, ६०० १,०५,६०० 
साईज) 

२८ । रिव्हाल्वींग चेअर हायबॅक फुल | ५ २२,६०० १,१३,००० 9,913,000 
Blade 

२९ । नर्सिग स्टेशन काऊटंर| ४ २९,८०० १,१९,२०० १,१९,२०० 
काचसहित 

30 | बुडन चेअर (मेडीयम) २० ८,९०० १,७८,००० १,७८,००० 

३१ | फुट स्टेप्स १0 | ३,७८० ३७,८०० ३७,८०० 

३२ ग्लास कपबोर्ड षु २६,५०० १,३२,५०० १,३२,५०० 

33 लायब्ररी करीता काचेचे कपाट| ४ २२,९०० ९१,६०० ९१,६०० 
(TESS) 

३४ | मॅजिक मॉप (स्टॅडड) ३० ४,७०० १,४१,००० १,४१,००० 

34 ।रिव्हाल्वींग चेअर alin स्टंडड) | ५ १०,५०० ५२,५०० ५२,५०० 

३६ व्हॉट एअर ओव्हन २ ३५,००० ७०,००० (90,000 

३७ | एअर प्युरीफायर (CSS) 4 32,800 १,६२,००० १,६२,००० 

३८ | WHC GHA डेकस्टॉांप ऑल इन | २ ८६,००० १,७२,००० १,७२,००० 


वन विथ युपीएस आणि विडो 
टीन ऑपरेटींग सिस्टीम आणि 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०१८/प्र.क्र.४२९/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ foes प्रति नग — 
= यंत्राचे नांव ग ee) ता किंमत । मान्यतेची 
रक्‍कम 

ब्लुटूथ कनेक्‍टींग. 

३९ स्टील रॅक बिग साईज १२ १४,९०० १,७८,८०० १,७८,८०० 

vo रुग्णांना बसण्यासाठी स्टीलचे | १२ १३,५०० १,६२,००० १,६२,००० 
श्रीसिटर चेअर 

४१ । गारबेज कंटेनर (मेडीअम साईज) | १४ २१,२०० २,९६,८०० २,९६,८०७ 

४२ स्टूडंट चेअर विथ राईटींग पंड २५ ४,७५० १,१८,७५० १,१८,७५० 

४३ | वॉटर प्युरीफायर कुलसह २०लि.| ६ ३१,९०० १,९१,४०० १,९१,४०० 

४४ | पावर पॅक (६०० व्ही .ए.) 2 ६४,८०० १,९४,४०० १,९४,४०० 

४५ स्मार्ट स्क्रौन बिग साईज २ ९९,५०० १,९९,००० 9,88,000 

४६ | WT व्हॅक्युम क्लिनर २ ९९,८५० १,९९,७०० 9,88,900 

४७ । हॉस्टेल बेड डिलक्स VS 02] २९ १०,१४८ २,९४,२९२ २,९४,२९२ 
डब्ल्यु ३६ एच १८ 

४८ | इन्सक्ट किलर (STS) १२ १७,२५० २,०७,००० २,०७,००० 

४९ स्टील स्टुज विथ प्रि लमुनेटेड | ७६ २,७५० २,०९,००० २,०९,००० 
टॉप (स्टॅंडर्ड) 

५० | फाईल रंक बिग १८०० , ९००, । १३ १६,५०० २,१४,५०० २,१४,५०० 
३७५ एम एम 

५१ | ब्लड डोनर कॉट १0 | २९,७०० २,९७,००० २,९७,००० 

५२ श्रीसिटर २० ११,५०० २,३०,००० २,३०,००० 

५३ | स्टील रंक (स्माल साईज) २० ११,५०० २,३०,००० २, ३०,००० 

५४ | जनरल रंक (3 X 3) १४ १६,५०० २,३१,००० २, ३१,००० 

५५ स्टील स्टुल विथ प्रि लमेनेटेड | 939 २,२५० २,९४,७५० २,९४,७५० 
टॉप (मेडीयम) 

५६ | फाईल सेल्फ बॉक्स १२ १९,८०० २,३७, ६०० २, ३७,६०० 

५७ स्टील चेअर Hat ।_१०| २३,९८० २,३९,८०० २,३९,८०० 

५८ | Has विथ लॉकर्स २२,००० १,५४,००० १,५४,००० 

५९ । वॉटर प्युरीफायर कुलरसह १२० ६१,००० २,४४,००० २,४४,००० 
लिटर (६० लिटर) 

go स्टील sea विथ प्रि लमिनेटेड | १४ १७,५०० २,४५,००० २,४५,००० 
टॉप (TESS) 

६१ । ऑफीस टेबल साईज ४ बाय 2] २० १२,००० २,४०,००० २,४०,००० 


बाय २.५ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०१८/प्र.क्र.४२९/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ foes प्रति नग किंमत 
= यंत्राचे नांव ग ee) का किंमत | मान्यतेची 
रक्‍कम 
६२ | लॉकर (०६ कप्पे) १३ १९,८०० २,५७,४०० २,५७,४०० 
६३ | ओवर हेड प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन | ३ ८७,००० २,६१,००० २, ६१,००० 
इनक्लुड इंस्टालेशन 
६४ । स्टील कपबोर्ड (ASI साईज | १२ २१,९०० २, ६२,८०० २,६२,८०० 
विथ लॉकर्स 
६५ | मेटल चेअर विथ par ९९ २,७०० २, ६७,३०० २, ६७,३०० 
६६ | नोटीस बोर्ड (बेग साईज) १६ १६,८०० २,६८,८०० २,६८,८०० 
६७ | ऑफिस टेबल (थ्रीसेल्फ tess) | १३ १३,९०० १,८०,७०० १,८०,७०० 
६८ ।बिग साईज कपबोर्ड १२ २४,५०० २,९४,००० २,९४,००० 
६९ स्टील कपबोर्ड १९८० x ९१५ x] १२ २२६०० २,७१,२०० २,७१,२०० 
४८५ एम एम 
७० | Slot साईज कपबोर्ड १४ १९,७०० २,७५,८०० २,७५,८०० 
७१ | लाकडी खुर्ची (स्टंडड) जाळीचा । ५८ ३3,९९० २,३१,४२० २,३१,४२० 
एकूण १,५४,२७,७८२ | १,५४,२७,७८२ 
अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांच्यामार्फत 
जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत सदर संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवऱ्यकता नाही, याबाबत 
संचाळनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०१८/प्र.क्र.४२९/प्रशा-१ 


& र 


१०. 


शि 


ae) 


सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचाळक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, CAAA असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा HS BHR 
किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HSS नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


प्रस्तुत विषयी खरेदी विषयक विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करून प्राप्त झालेल्या निधीचा 
विनियोग दिनांक ३१.०३.२०१९ पूर्वी करण्यात येईल. 


Rid शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त तक्‍यात नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
मागणी क्रमांक एस-४ 
४५१५ - इतर ग्रामविकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च 


८०० - इतर खर्च 
(४३) - जिल्हा योजना धुळे 
(४३) (09) - इतर जिल्हा योजना 
(४५१५ ०६९२) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०१८/प्र.क्र.४२९/प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 


अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ 


अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०४१११७२५८११३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. 
Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of 
A [| (1 Nn M Maharashtra, ou=Medical 
७ Education and Drugs 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c 

a h a eC 9ba5a50897b7b2244d66593f50d 
d713da83860912503, cn=Arun M. 
Dahale 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
७. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


